महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:-गौखनि-३८/०२२०/प्र.क्र.२९/ख-१ 
महसूल व वन विभाग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक,मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ मार्च, २०२४ 


विषय:- गौण खनिज- कोल्हापूर 

मौजे कोथळी ता.शिरोळ, जि.कोल्हापूर येथील गट नं. १४५ या 

वाळूगटाची रक्‍कम परत मिळण्याबाबत. 

श्री.वर्धमान जयपाल अवधूत, जि.कोल्हापूर 
शासन ज्ञापन -: 

जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांना त्यांचे पत्र क्र.कार्या/&८अ/आरआर/१३२१/२०१९, 

दि.०६/०९/२०१९ व कार्या/६अ/आरआर/१३३७/२० २१, दि.१५/११/२०२१ रोजीच्या उपरोक्त 
विषयावरील पत्रास अनुलक्षून असे कळविण्यात येते की, सन २०१६-१७ या वर्षाकरीता दिनांक 
२७/१०/२०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या वाळूगटांच्या लिलावामध्ये मौजे कोथळी, ता.शिरोळ येथील 
वाळूगट क्र.१४५ मधून एकुण १४१३ ब्रास वाळूसाठ्याकरीता श्री.वर्धमान जयपाल अवधूत यांना 
रुपये ४०,५१,१८०/- एवढ्या सर्वोच्च बोळीस मंजूर करण्यात आला होता. जिल्हाधिकारी, 
कोल्हापूर यांनी दि.७/२/२०१७ रोजीच्या आदेशान्वये वाळूगट मंजूर केला. तसेच लिळावधारकास 
दि.१३/२/२०१७ रोजी वाळूगटाचा प्रत्यक्ष ताबा देण्यात आला. 


०२. मा.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली यांचे दि.१९/४/२०१७ रोजीच्या आदेशानुसार 
दि.२१/०४/२०१७ रोजीच्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार नदीपात्रातील वाळू/रेती 
गटातून WR पंपाद्वारे होणारे वाळू उत्खनन बंद करण्यात आले. त्यामुळे लिलावधारकास उक्त 
वाळूगटातून दि.२२/४/२०१७ रोजीनंतर वाळूचे उत्खनन करता आले नाही. 


०३. मा.राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नवी दिल्ली यांचे दि.१९/४/२०१७ रोजीच्या आदेशानुसार 
दि.२१/०४/२०१७ रोजीच्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार नदीपात्रातील वाळू/रेती 
गटातून URM पंपाद्वारे होणारे वाळू उत्खनन बंद करण्यात आल्यामुळे दि.२२/४/२०१७ नंतर 
वाळूगटातून लिलावधारकास उत्खनन न करता आलेल्या वाळूची प्रमाणशीर रक्‍कम रु. 
२८,४७,९९१/- (रुपये अठ्ठावीस लाख सत्तेचाळीस हजार नऊऱी एक्यान्नरव Had) परत 
करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 


०४. लिलावधारक श्री.वर्धमान जयपाल अवधूत यांनी लिलावाची रक्कम प्रत्यक्षात 
शासनाकडे जमा केल्याची व यापुर्वी ही रक्कम अदा केलेली नाही, याची खातरजमा करुन 
घेण्याच्या अटीवर उत्खनन न करता आलेल्या वाळूची प्रमाणशीर रक्‍कम रु. २८,४७,९९१/- 
(रुपये अठ्ठावीस लाख सत्तेचाळीस हजार नऊशे एक्यान्नरव फक्त) अदा करण्यास या शासन 
ज्ञापनाद्वारे शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि-३८/०२२०/प्र.क्र.२९/ख-१ 


०५. या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरीता "०८५३- 
अलोहयुकक्‍त खाणी व धातुझास्त्रीय उद्योग" १०२-खनिजाबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन,९००, 
अलोहयुक्‍त खाणकाम व MAA उद्योग-वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे (०८५३ ००८६) 
या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या अंदाजपत्रकीय तरतुदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात 
यावा. 


०६. सदर शासन ज्ञापन, वित्त विभागाच्या क्र.विअप्र-२०१९/प्र.क्र.२०/२०१९/विनियम, 
दि.८/८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८, भाग-२ 
नुसार महसूल व वन विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


०७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥8॥8॥/959॥॥89.90७९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१६४३३६३४१९ आहे 
शासन ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by SHIVAJI SONAJI CHOURE 

S H | VAJ | S O N AJ | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=fa37c7e079f23b78a27c84b9d6e46f94d549fc79ba170d581 
5f3619617b13313, postalCode=400032, st=Maharasht 


CHOURE पण gman 
(शिवाजी चौरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 
प्रत: 


१) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू 
मरीन लाईन्स, मुंबई-४०० ०२०. 

३) प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन 
लाईन्स, मुंबई-४०० ०२०. 


४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

५) वित्त विभाग (व्यय-९/अर्थसंकल्प-३/६/१४ कार्यासने) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
७ निवडनस्ती (कार्यासन “ख*), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


